महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ संवर्गातील 
नियुक्‍्तीशिवाय असलेल्या गट विकास 
अधिकारी यांना पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३६/२०२२/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन Seat :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदींनुसार 
बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या HSA ४(४) व ४(५) मधील 
तरतूदींनुसार नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी तसेच बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ संवर्गातील नियुक्‍तीशिवाय असलेल्या 
श्री. एस. एम. कुलकर्णी, गट विकास अधिकारी यांना खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्याचे आदेश शासन 
देत आहे. श्री. कुलकर्णी यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
करण्यात येत आहे :- 

र याचे नाव , सध्या धारण ।पदस्थापनेचे पद व ठिकाण = 


क्र. किलेले पद व ठिकाण 
(१) (२) (२) (४) 

१. श्री. एस. एम. कुलकर्णी, गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती,पातुर, 
(नियुक्‍तीशिवाय) जि. अकोला 


२. संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा . तसेच त्यांनी 
अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या 
सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास , ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३६/२०२२/आस्था-३ 


३. संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी श्री . कुलकर्णी यांना त्यांच्या 
नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे . 


४. संबंधित अधिकारी यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक शासनास कळवावा. जे अधिकारी विहित कालावधीत पदस्थापना झालेल्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांविरुध्द संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत 
शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१३१६४२२१०२२० 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PAN D | T Digitally signed by PANDIT KHANDERAO JADHAV 
DN: IN, (GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, post: |Code=400032, st=Mah. hi 
2.5.4.20=130c3faa5ebf1 38c8b39058785ac534c17d9b377a1b84b0b4d59 
KHANDERAO hea 
id 91 -9५30६0॥0000429६17585088835॥098६779051016, 
i ib F5C40942371A6969108D4D7E802129EASF7A19F482726 
930E17FE1FO6AD5CC76, -PANDIT KHANDERAO JADHAV 
Date: 2022.10.13 18:33:07 +05'30' 
eek 
(पं.खं.जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 

) अतिरिक्‍त मुख्य सचिव (ग्रामविकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
) विभागीय आयुक्त, अमरावती, 
) 

) 

) 

) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, 

महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत), 
qo) कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

११) निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


